सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र .३१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-०५ , २०२० : श्रावण , ०८-१४ , 


शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे - ३४ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, 

पृष्ठे 

भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

ते 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
९ ०१ 

अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

९ ३४ 


- 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना 
जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय उपविभागीय 
अधिकारी , परतूर दि . । २०२०.- भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना. 

ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा 
२०१३ ) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/ २०१४ / प्र.क्र .७७/ अर दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ 
( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) यात यापुढे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत 
जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत 
करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. 

ज्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 


औ . भाग १-३१ 


९ ०१ 


९ ०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै/ ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) 
तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना 
कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ 
सुट देता येईल . 

यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या 
परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी 

नियम १० च्या उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या 
परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 

अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड 
( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 

जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 

अनुसूची १ भूसंपादन अधिकारी परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे. 
गावाचे नाव : पांगरी खुर्द ता.मंठा / परतूर जि.जालना 
अ नुक्र मांक भूमापन किं वा गट क्र मांक | अदाजित 

अदाजित क्षेत्रा ( हे .अर ) 
१ २६७ 

०.५५ 


२ 


२६७ 


०.५५ 


३ 


२६८ 


०.१० 


४ 


२६ ९ 


०.२१ 


५ 


२६ ९ 


०.२१ 


६ 


२७६ 


१.०० 


२.६२ 


अनुसूची ५ 


एकुण 

अनुसूची २ 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : मौजे पांगरी खुर्द ता मंठा / परतूर जि.जालना 
येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र २६७.२६८.२६ ९ , २७६ हे मधील २.६२ हे . 
करिता भूसंपादन. 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पांगरी खुर्द ता.मंठा/ परतूर जि.जालना 
येथील पाझर तलाव क्रमांक ०८ करिता भूसंपादन . 

समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे पांगरी 
खुर्द ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील जमिनीतील पाणी पातळी वाढेल 
व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील 
शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल . 

अनुसूची ३ 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : 
सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर 
आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास 
शेतकऱ्याची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण 
बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन 
ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या 
पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . 
सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर 
पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 
प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही. 


सबब 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची 

नियुक्ती करण्यात आलेली आहे 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी 
कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता 
ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : परतूर 
दिनांक : १०/०७/२०२० 


( भाऊसाहेब जाधव) 
उपविभागीय अधिकारी 
परतूर जि . जालना 


अनुसूची ४ 
सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक 
परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


९ ०३ 


२ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना 
जा.क्र .२०२०/ उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी, परतूर दि . / २०२०.- भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना 

ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण / ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाअधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. 

ज्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांका 

पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्दी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची १ 
गावाचे नाव : पांगरी बु . ता.मंठा / परतूर जि.जालना 


अ क्र मांक 


भूमापना किंवा गट क्र मांक 


अद जिाता क्षोत्रा ( ह.अर) 


१ 


२ ९ ३ 


०.०८ 


२ 


२ 


२ ९ ४ 


४२ 


३ 


२ ९ ८ 


.५५ 


४ 


२ ९९ 


०.४३ 


५ 


३०० 


० ९ 


६ 


३०१ 


०.७६ 


७ 


३०४ 


१४ 


८ 


३०५ 


० 


१५ 


एकुण 


२.६२ 


९ ०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै/ ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे पांगरी बु . ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र २ ९ ३,२ ९ ४,२ ९ ८,२ ९९ , ३००,३०१,३०४,३०५ हे मधील 
२.६२ हे . करिता भूसंपादन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पांगरी बु . ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०४ करिता भूसंपादन. 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे पांगरी बु . ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व 
सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल . 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे 
सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत 
नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर 
तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे 
कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच 
उदभवत नाही. 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला 

आहे . 


ठिकाण : परतूर 
दिनांक : १०/०७/२०२० 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी 
परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९४२ 


९ ०५ 


३ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना 
जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी, परतूर दि . / २०२० भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १) खालील अधिसूचना. 

ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण /११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल. 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत. 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. 

ज्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची १ 


गावाचे नाव : माळतोंडी ता.मंठा / परतूर जि.जालना 


अ क्र मांक 


मापन किं वा गट क्र मांक | अदाजित 

अदाजिता क्षेत्रा ( ह.अर ) 
४४५ 


१ 


१.८० 


२ 


४४५ 


१.८० 


३ 


४४५ 


0.४० 


४ 


४४५ 


०.७३ 


५ 


३३ 


०.६४ 


ए कु ण 


५.३७ 


९ ०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै/ ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे माळतोंडी ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ४४५,३३ हे मधील ५.३७ हे . करिता भूसंपादन. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे माळतोंडी ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०८ करिता भूसंपादन. 

समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे माळतोंडी ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व 
सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल . 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे 
सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत 
नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर 
तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे 
कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच 
उदभवत नाही. 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे 

निरंक 
टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला 

आहे . 


ठिकाण : परतूर 
दिनांक : १०/०७/२०२० 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी 
परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९४२ 


९ ०७ 


४ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना 
जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी, परतूर . दि . / / २०२० भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना. 

ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण /११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हाअधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. 

ज्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 
परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्या 
कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची १ 
गावाचे नाव : पांगरी बु . ता.मंठा /परतूर जि.जालना 


अ ना क्रमांक 


मापना किंवा गट क्र मांक 


अद ।जिाता क्षोत्रा ( ह.अर) 


१ 


६५३ 


०.१५ 


२ 


६५२ 


६२ 


३ 


६५० 


०.१६ 


४ 


६५० 


१८ 


. 


५ 


६४ ९ 


३७ 


६ 


६४ ९ 


0 


.४७ 


७ 


६४ ९ 


०.७४ 


८ 


६२८ 


O 


.३ ९ 


९ 


६२८ 


०.५० 


१० 


६२ ९ 


०.५० 


एकुण 


४ 


.०८ 


९ ०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : मौजे पांगरी बु . ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ६२८,६२ ९ , ६४ ९ , ६५०,६५२,६५३ हे मधील ४.०८ हे . 
करिता भूसंपादन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पांगरी बु . ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ११ करिता भूसंपादन. 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे पांगरी बु . ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व 
सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल . 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे 
सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत 
नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर 
तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे 
कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच 
उदभवत नाही. 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला 

आहे 


ठिकाण : परतूर 


दिनांक : १०/०७/२०२० 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी 
परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


९ ० ९ 


4५ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


प्रारंभीक अधिसूचना 
जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी, परतूर. दि . / २०२० भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना. 

ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम 
३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/ 
११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अर दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हाअधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल. 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली 
आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. 

ज्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची १ 
गावाचे नाव : माव पाटोदा ता.मंठा / परतूर जि.जालना 


अ नाक्र मांक 


मापन किं या गट क्र मांक 


अद जिाता ोत्रा ( ह.अ पर ) 


१ 


१४३ 


२ 


१४३ 


०.४७ 


३ 


१४३ 


०.५४ 


४ 


१४३ 


O 


०६ 


१४४ 


O 


२० 


६ 


१४४ 


O 


०१ 


७ 


१४४ 


० 


३ 


८ 


१४४ 


0 


९ 


१४४ 


०.३५ 


१० 


१४५ 


२ 


११ 


१४५ 


११ 


१२ 


१५७ 


७.७५ 


एक ण 


१०.५३ 


९ १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०५, २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे माव पाटोदा ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र १४३,१४४,१४५,१५७ हे मधील १०.५३ हे . करिता 
भूसंपादन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे माव पाटोदा ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०२ करिता भूसंपादन. 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे माव पाटोदा ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर 
तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल . 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा 
पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा 
कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत 
जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती 
अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही . 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे: 


निरंक 


. 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : परतूर 
दिनांक : १०/०७/२०२० 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी 
परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै/ ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


९ ११ 


६ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना 
जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी, परतूर. दि . / /२०२०.- भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना. 

ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण / ११/ २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हाअधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल. 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

ज्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची १ 
गावाचे नाव : आंभोडा कदम ता.मंठा / परतूर जि.जालना 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा गटक्रमांक अंदाजित क्षेत्र ( हे.आर) अनुक्रमांक भूमापन किंवा गटक्रमांक अंदाजित क्षेत्र ( हे.आर) 


१ 


१३० 


०.४६ 


१० 


१३० 


०.४० 


२ 


१३० 


०.४६ 


११ 


१३१ 


०.३० 


३ 


१३० 


०.४० 


१२ 


१३१ 


०.३० 


oC 


१३० 


०.३७ 


१३ 


१३१ 


०.२ ९ 


५ 


१३० 


०.७५ 


१४ 


१३१ 


०.२ ९ 


६ 


१३० 


०.४५ 


१५ 


१३१ 


०.२७ 


७ 


१३० 


०.४५ 


१६ 


१३१ 


०.२७ 


८ 


१३० 


०.४४ 


१७ 


१३१ 


०.२० 


९ 


१३० 


०.४४ 


एकुण 


६.५४ 


९ १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे आंभोडा कदम ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक १३०,१३१ मधील क्षेत्र ६.५४ हे मधील ० ९ हे . करिता 
भूसंपादन. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे आंभोडा कदम ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ० ९ करिता भूसंपादन. 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे आंभोडा कदम ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व 
सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल . 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा 
पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा 
कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर 
तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे 
कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत 
नाही 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : परतूर 
दिनांक : १०/०७/२०२० 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी 
परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


९ १३ 


७ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना 
जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी, परतूर. दि . / / २०२० - भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना. 

ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम 
३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/ 
११/ २०१४ / प्र.क्र .७७ / १२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हाअधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली 
आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

ज्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची १ 
गावाचे नाव : आंभोडा कदम ता.मंठा / परतूर जि.जालना 


+ 


अ नाक्र क 


मापन किया गट क्र मांक 


अद I जिाता ाठा ( ह .अ ार ) 


१ 


१२ ९ 


०.८८ 


२ 


१२ ९ 


o 


५० 


३ 


१२ ९ 


०७ 


४ 


१२ ९ 


o 


३२ 


. 


५ 


१२ ९ 


0 


२१ 


. 


६ 


१२ ९ 


२० 


७ 


१२ ९ 


० 


९ 


८ 


१२ ९ 


0 


२६ 


. 


९ 


१२ ९ 


२ 


१० 


१२० 


३ 


११ 


१३० 


o 


. 


एक T 


२.८६ 


९ १४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५, २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे आंभोडा कदम ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक १२ ९ , १३०,१२० मधील क्षेत्र २.८६ हे मधील १० हे . करिता 
भूसंपादन. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे आंभोडा कदम ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक १० करिता भूसंपादन. 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे आंभोडा कदम ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व 
सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल. 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे 
सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत 
नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर 
तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे 
कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच 
उदभवत नाही. 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला 

आहे . 


ठिकाण : परतूर 
दिनांक : १०/०७/२०२० 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी 
परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


९ १५ 


८ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना 
जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी, परतूर. दि . / /२०२०.- भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना. 

ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण / ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाअधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. 

ज्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांका 

पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची १ 
गावाचे नाव : आंभोडा कदम ता.मंठा / परतूर जि.जालना 


अनुक्र मांक 


मापना किंवा गट क्र मांक 


अदाजित क्षोत्रा ( ह.अर ) 


१ 


१२ ९ 


०.९ १ 


२ 


२१२ 


०.४७ 


३ 


२११ 


०.४५ 


20 


२१० 


०.३२ 


५ 


२० ९ 


०.१७ 


६ 


२०८ 


०.०८ 


७ 


२१६ 


०.३१ 


८ 


२१६ 


.१० 


९ 


२१६ 


.१० 


एकुण 


२.९ १ 


९ १६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे आंभोडा कदम ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक १२ ९ , २१२,२११,२१०,२११,२० ९ , २०८,२१६ मधील क्षेत्र 
२.९ १ हे मधील ०८ हे . करिता भूसंपादन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे आंभोडा कदम ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०८ करिता भूसंपादन. 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे आंभोडा कदम ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व 
सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल . 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे 
सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे. यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत 
नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर 
तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे 
कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच 
उदभवत नाही. 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला 

आहे. 


ठिकाण : परतूर 


दिनांक : १०/०७/२०२० 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी 
परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


९ १७ 


९ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना 
जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी, परतूर . दि . / २०२० भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना. 

ज्याअर्थी, भुसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम 
३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण 
११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाअधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली 
आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

ज्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 
परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्या 
कडून भरपाई दिली जाणार नाही. परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची १ 
गावाचे नाव : खोराड सांवगी ता.मंठा / परतूर जि.जालना 


अ नुक्र मांक | भूमापन किं वा गट क्र मांक | अंदाजित क्षेत्रा ( हे .आर ) 


१ 


६४/६ 


०.८१ 


२ 


६४/६ 


०.८१ 


३ 


६४/७ 


०.६० 


४ 


६४/१० 


०.२५ 


4५ 


४७ / अ / ८ 


०.६० 


६ 


४७ / अ / ९ 


०.४० 


एकुण 


३.४७ 


९ १८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे खोराड सांवगी ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक ६४,४७ मधील क्षेत्र ३.४७ हे मधील १३ हे . करिता 
भूसंपादन. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे खोराड सांवगी ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक १३ करिता भूसंपादन. 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे खोराड सांवगी ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व 
सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल. 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे 
सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत 
नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर 
तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन पाझर तलावामुळे 
कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच 
उदभवत नाही .. 


ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला 


आहे. 


ठिकाण : परतूर 
दिनांक : १०/०७/२०२० 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी 
परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण, ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


९ १ ९ 


१० 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


प्रारंभीक अधिसूचना 
जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,परतूर . दि . / / २०२० भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना. 

ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण /११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाअधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल. 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत. 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. 

ज्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 
परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्या 
कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची १ 
गावाचे नाव : खोराड सांवगी ता.मंठा/ परतूर जि.जालना 


अनुक्र मांक | भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


६४/१ 


१.२५ 


२ 


६४/२ 


१.२५ 


३ 


६४/३ 


१.२५ 


४ 


३ ९ / ५ 


०.४० 


एकुण 


४.१५ 


९ २० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५, २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे खोराड सांवगी ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक ६४,३ ९ मधील क्षेत्र ४.१५ हे मधील ०८ हे . करिता 
भूसंपादन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे खोराड सांवगी ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०८ करिता भूसंपादन . 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे खोराड सांवगी ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व 
सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल . 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे 
सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत 
नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर 
तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे 
कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच 
उदभवत नाही. 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला 

आहे . 


ठिकाण : परतूर 
दिनांक : १०/०७/२०२० 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी 
परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


९ २१ 


११ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना 
जा.क्र .२०२०/ उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी, परतूर. दि . / २०२० भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना. 

ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण /११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हाअधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल. 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

ज्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा 
मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 
परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्या 
कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची १ 
गावाचे नाव : देवगांव खवणे ता.मंठा / परतूर जि.जालना 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र ( हे.आर ) 


1 


250 


0.21 


2 


249 


0.63 


3 


256 


0.35 


एकुण 


1.19 


९ २२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे देवगांव खवणे ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक २५०,२४ ९ , २५६ मधील क्षेत्र १.१ ९ हे मधील ०८ हे . 
करिता भूसंपादन . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे देवगांव खवणे ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०८ करिता भूसंपादन. 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे देवगांव खवणे ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल 
व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल . 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे 
सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत 
नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर 
तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर 
तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक 
नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही . 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला 


आहे . 


ठिकाण : परतूर 
दिनांक : १०/०७/२०२० 


( भाऊसाहेब जाधव) 
उपविभागीय अधिकारी 
परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९४२ 


९ २३ 


१२ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना 
जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी, परतूर . दि . / २०२० भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना . 

ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण /११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / १२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) यात यापुढे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाअधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल. 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

ज्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 
परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्दी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्या 
कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची १ 
गावाचे नाव : पिंपरखेड ता.मंठा/ परतूर जि.जालना 


अनुक्रमांक | भूमापन किंवा गटक्रमांक | अंदाजित क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


२७३ 


०.६ ९ 


२ 


२७३ 


०.२० 


३ 


२७३ 


०.३० 


४ 


२७३ 


०.४० 


एकुण 


१.५ ९ 


९ २४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५, २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे पिंपरखेड ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक २७३ मधील क्षेत्र १.५ ९ हे मधील पाझर ०३ हे . करिता 
भूसंपादन. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पिंपरखेड ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०३ करिता भूसंपादन. 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे पिंपरखेड ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व 
सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल . 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे 
सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत 
नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर 
तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन 
तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक 
नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही . 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला 

आहे 


ठिकाण : परतूर 
दिनांक : १०/०७/२०२० 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी 
परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


९२५ 


१३ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना 


जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी, परतूर. दि . / / २०२० भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना. 

ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण /११ /२०१४ / प्र.क्र ७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाअधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

ज्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 
परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्या 
कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची १ 
गावाचे नाव : पांगरी खुर्द ता.मंठा/ परतूर जि.जालना 


अनुक्र मांक | मापन किं वा गट क्र मांक 

271 


अदाजित क्षेत्रा ( हे .आर ) 

0.16 


1 


2 


272 


0.34 


3 


272 


0.14 


4 


272 


0.34 


5 


273 


0.40 


एकुण 


1.38 


९ २६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै/ ऑगस्ट ३०५, २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे पांगरी खुर्द ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक २७१,२७२,२७३ मधील क्षेत्र १.३८ हे मधील ० ९ हे . 
करिता भूसंपादन. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पांगरी खुर्द ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ० ९ करिता भूसंपादन. 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे पांगरी खुर्द ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व 
सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल. 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे 
सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत 
नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर 
तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर 
तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक 
नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही. 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला 

आहे . 


ठिकाण : परतूर 
दिनांक : १०/०७/२०२० 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी 
परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९४२ 


९ २७ 


१४ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


प्रारंभीक अधिसूचना 


जा.क्र .२०२० / उपविअप / भूसंपादन /सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी, परतूर. दि . / / २०२० भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना. 

ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण /११ /२०१४ / प्र.क्र ७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाअधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

ज्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 
परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्या 
कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची १ 
गावाचे नाव : माळतोंडी ता.मंठा/ परतूर जि.जालना 


अनाक्र मांक 


अद जिाता ोठा ( ह.अ ार ) 


मापना किं वा गट क्र मांक 

33 


1 


0.60 


2 


33 


0.65 


3 


33 


0.40 


4 


33 


0.40 


5 


452 


0.40 


एक | 


2.45 


९ २८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५, २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे माळतोंर्डी ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक ३३,४५२ मधील क्षेत्र २.४५ हे मधील ० ९ हे . करिता 
भूसंपादन. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे माळतोंडी ता.मंठा / परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ० ९ करिता भूसंपादन. 


समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे माळतोंडी ता.मंठा/ परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व 
सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल . 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे 
सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्याची संमती आहे . यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत 
नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची ५ 


अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली येईल व गावकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर 
तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन 
तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक 
नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही . 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


निरंक 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे 


निरंक 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला 

आहे 


ठिकाण : परतूर 
दिनांक : १०/०७/२०२० 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी 
परतूर जि . जालना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


९ २ ९ 


१५ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०५ गौरवाडी तालुका : - केज 

जिल्हा:- बीड 

मौ.गौरवाडी 

स.नं./ ग नं . क्षेत्र ( हे आर .) 
१ १३६/१ ब पै . 

०.१८ 
२ 

०.६६ 
३ 

०.० ९ 
४ १३६/४ पै . 

०.६३ 
५ 

०.५८ 
६ १३७/ ३ पै . 

०.२४ 


अ.क्र . 


१३६/२ पै . 
१३६ / ३ पै . 


१३७/ अपै 


एकुण -२.३८ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र .०५ गौरवाडी ता . केज 

जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : - पाझर तलाव क्र .०५ गौरवाडी ता . केज 

जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .०५ गौरवाडी तालुका : - केज 

जिल्हा :- बीड 


अ.क्र 


ग.न./ स.न . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


क्र .२०२० /एलएनक्यु/सिआर/ ०४ / २०१९ -ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र मिस / ११ / २०१४ / सीआर/ ७७ / अर 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल. 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेईल, 

आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही. 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम 
११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी, अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. 
दिनांक : २७/०७/२०२० 
ठिकाण : अंबाजोगाई 

शोभा जाधव 
उपविभागीय अधिकारी 

अंबाजोगाई 


९ ३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै/ ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


१६ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौजे ईस्थळ 

तालुका : - केज जिल्हा:- बीड 

मौजे ईस्थळ 
अ.क्र . स.न. /ग.न . 

क्षेत्र ( हे.आर) 
१ ७ पै . 

०.०१ 
२ 

०.०३ 


U० 


७ पै . 


पो.ख .०.०३ 


३ 


७ पे . 


०.०५ 


४ 


७ पै . 


पो.ख .०.०३ 

०.०६ 
पो.ख .०.०५ 
पो.ख. ०.९ ० 


५ 


६७ पै. 
६२ पै . 
६३ पै . 


०.१ ९ 
०.३२ 


एकुण- १.६७ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र 

मौ.ईस्थळ ता . केज , जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः - लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र 

मौ . ईस्थळ ता . केज जि.बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - ईस्थळ मौ . ईस्थळ तालुका : - केज जिल्हा:- बीड 


क्र .२०२० / एलएनक्यु / एसआर / ०६ / २०२० - ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४ / सीआर / 
७७/अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल. 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे. 
त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे जाहिर 
करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल . अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल. 
आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना 
जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


अ.क्र 


गन ./ स.न . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागू नाही 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही. 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम 
११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी ,अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. 
दिनांक : २७/०७/२०२० 
ठिकाण : अंबाजोगाई 

शोभा जाधव 
उपविभागीय अधिकारी 

अंबाजोगाई 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


९ ३१ 


१७ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 


२६ / २/ ५पै . 


क्र .२०२० / एलएनक्यु / एसआर /०७/ २०२० -ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४ / सीआर/ 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


२६ / ४ / १ पै. 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौजे सौंदणा 

तालुका : - केज जिल्हा:- बीड 

मौजे सौंदणा 
अ.क्र . स.न./ ग.न . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१ 

०.०२ 
२ २६ / २ / ६ पै . 

०.०१ 
३ २६ / २/ ७ पै . 

०.०१ 
४ २६ / २/ ८ पै . 

०.०३ 
२६/३ 

०.०६ 
६ 

०.०२ 
७ २६/ ४ / २ पै . 

०.०१ 
८ २६ / ४/ ३ पै. 

०.०१ 
९ २८/१ पै . 

०.२० 
१० २८ / २ / अ , ब पै . 

०.० ९ 
११ २ ९ / १ पै . 

०.२२ 
१२ २ ९ / २ पै . 

०.२१ 
३० / १ पै . 

०.१५ 
१४ ३०/२ पै . 

०.१५ 
१५ ३१ /क , ख पै . 

०.२५ 

एकुण -१.४४ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : लासरा उच्च पातळी बंधारा मौजे सौंदणा 
प्रकल्पाचे विवरणः - लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र मौजे सौंदणा 

मौ . सौंदणा ता . केज जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


१३ 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - सौंदणा मौ . सौंदणा तालुका : - केज जिल्हा :- बीड 


अ.क्र 


ग.न./ स.न . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित शासन 
आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भुमी 
संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख 
अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल. 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना 
जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


लागू नाही. 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी, अंबाजोगाई 
यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : २७/०७/२०२० 

शोभा जाधव 
ठिकाण : अंबाजोगाई 

उपविभागीय अधिकारी 

अंबाजोगाई 


९ ३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै/ ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


१८ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं .०३ लिंबाचीवाडी ( चिल्लरदरा ) 

तालुका : - केज जिल्हा:- बीड 

मौजे लिंबाचीवाडी 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( हे.आर) 

०.४१ 


१ 


०.४१ 


२ 
३ 


स.न. /ग.न . 

१७५ / २ ९पै . 
१७५ /२ ९पै . 
१७५ / २ ९पै . 
१७५ / २ ९पै. 

१७६ पै . 
१७६ पै . 


०.४० 
०.४० 


५ 


०.२० 


६ 


०.२० 
०.१० 


७ 


क्र .२०२० / एलएनक्यु / एसआर / ०८ / २०२० - ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७/अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल. 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन 
आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक 


८ 


१७६ पै . 
१७६ पै . 
१७६ पै . 


०.१० 


९ 


०.१० 


एकुण- २.३२ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्रं .०३ लिंबाचीवाडी (चिल्लरदरा) 

मौ.लिंबाचीवाडी ता . केज, जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : -गाव तलाव क्रं .०३ लिंबाचीवाडी ( चिल्लरदरा ) 

मौ . लिंबाचीवाडी ता . केज जि.बीड. 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - लिंबाचीवाडी मौ . लिंबाचीवाडी तालुका : केज 

जिल्हा:- बीड 


प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता 


भासू शकते. 


. 


अ.क्र 


ग.न./ स.न . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही. 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भुमी 
संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख 
अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी, अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी, अंबाजोगाई यांना 
जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे: 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी, अंबाजोगाई 
यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : २७/०७/२०२० 
ठिकाण : अंबाजोगाई 

शोभा जाधव 
उपविभागीय अधिकारी 

अंबाजोगाई 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


९ ३३ 


१ ९ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं .०४ लिंबाचीवाडी 

( सटवाईचामाळ ) 
तालुका : - केज जिल्हा :- बीड 

मौजे लिंबाचीवाडी 


क्र .२०२०/ एलएनक्यु / एसआर / ० ९ / २०२० - ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११ / २०१४ / सीआर/ 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल. 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 


अ.क्र . स.न. /ग.न . 

क्षेत्र ( हे.आर) 
१ . 

०.५० 
२ . 

०.५० 
३ . 

०.५० 
४ . 

०.५० 
५ . 

०.४६ 

एकुण - २.४६ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्रं .०४ लिंबाचीवाडी ( सटवाईचामाळ ) 

मौ.लिंबाचीवाडी ता . केज , जि.बीड . 


१०८ पै 
१०८ पै 
११५/२ पै 
११५/२ पै 
११५/२ पै 


प्रकल्पाचे विवरणः - गाव तलाव क्रं .०४ लिंबाचीवाडी ( सटवाईचामाळ ) 

मौ . लिंबाचीवाडी ता . केज जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - लिंबाचीवाडी मौ . लिंबाचीवाडी तालुका : केज 

जिल्हा:- बीड 


प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 
आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 


अ.क्र 


ग.न./ स.न . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


आहे . 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही. 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भुमी 
संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख 
अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी, अंबाजोगाई यांना 
जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई 
यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : २७/०७/२०२० 
ठिकाण : अंबाजोगाई 


शोभा जाधव 
उपविभागीय अधिकारी 

अंबाजोगाई 


९ ३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट ३०-५ , २०२० : श्रावण , ८-१४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०५ लिंबाचीवाडी 

मौ.लिंबाचीवाडी ता . केज, जि.बीड. 


प्रकल्पाचे विवरण :-पाझर तलाव क्रं . ०५ लिंबाचीवाडी 

मौ . लिंबाचीवाडी ता . केज जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


२० 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० / एलएनक्यु / एसआर / १० / २०२० 

ज्याअर्थी ,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर/ ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल 
) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा 
वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ) 
अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल. 
त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन आहे . 
त्या अर्थी परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु 
शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - लिंबाचीवाडी मौ . लिंबाचीवाडी तालुका : - केज 

जिल्हा:- बीड 


अ.क्र 


ग.न./ स.न . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


भासू शकते. 


लागू नाही. 


परिशिष्ट ५ 


लागू नाही. 


त्याअर्थी परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त 
माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम ( १ ) 
अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे. 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे 
की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला 
सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे 
भरपाई करण्यात येणार नाही. 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) 
नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात 
येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग) अन्वये 
जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई 
तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०५ लिंबाचीवाडी 

तालुका : - केज जिल्हा :- बीड 
मौजे लिंबाचीवाडी 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते 

नमुद 

करावे : 
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी, अंबाजोगाई 
यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. 
दिनांक : २७/०७/२०२० 
ठिकाण : अंबाजोगाई 

शोभा जाधव 
उपविभागीय अधिकारी 

अंबाजोगाई 


२१ 
Secretary , Iligh Court Legal Services 
Sub - Committee, Aurangabad 

NOTIFICATION 
Read : - The letter No. MSLSA / 2020 /691 Dated 10th July, 
2020 From the Member Secretary, Maharashtra State Legal 
Services Authority, Mumbai - 32 . 

No. HCLSSC / 503 / 2020 .-- Resolution : The Hon ble The 
Chief Justice and Patron -in - Chief, Maharashtra State Legal 
Services Authority, Mumbai has nominated Hon ble Shri 
Justice S. V. Gangapurwala, Judge , Bombay High Court Bench 
at Aurangabad as Chairman , High Court Legal Services Sub 
Committee, Aurangabad w.e.f. 29/06/2020 . 


अ.क्र . 


स.न. /ग.न . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

०.३१ 


१ . 


७६/१ पै 


२ . 


७६/६ पै 


०.१ ९ 


A. S. Rajandekar 

Secretary 
High Court Legal Services 
Sub -Committee, Aurangabad. 


एकुण - ०.५० 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


